ज्ञापन :- 


महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक-दुवियो १३१७/प्र.क्र.२२४/पदुम-९ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, पाचवा मजला (विस्तार), 


दालन क्र.५२०, मादाम कामा मार्ग, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
ई-मेल : ujwal.salvi @nic.in 
दिनांक:- १५/०३/२०२१. 


विषय:- देशी कुकिंग बटर साठवणूकीपोटी आलेल्या खर्चास वित्तीय मंजूरीबाबत. 


संदर्भ:- १) क्र.आदुवि-२१(ब)/दे.कु.बटरसाठ/वि.मंजूरी/मेळघाट नागपूर न.क्र.७/२०२१ 


१०४४/ दि.१६/०२/२०२१. 


२) क्र.आदुवि-२१(बो/दे.कु.बटरसाठ/वि.मंजूरी/मेळघाट नागपूर न.क्र.७/२०२१ 


१०४५/ दि.१६/०२/२०२१. 


राज्यातील दुग्धव्यवसाय विकास योजनांमध्ये संकलित होणाऱ्या अतिरिक्‍त दूधाचे दूध 


भुकटी व देशी कुकींग बटरमध्ये रुपांतरण करण्यास मे.वारणा सहकारी दूध उत्पादक संघास मान्यता 
देण्यात आली असून अतिरिक्त दुधाचे दूध भुकटी व देशी कुकींग बटर मध्ये रुपांतरण करण्यात येत 


आहे. भंडारा जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी संघ मर्या. भंडारा येथे अतिरिक्‍त दुधापासून उत्पादित 


झालेले देशी कुकींग बटर साठवणूकीसाठी शासनाकडे अतिशितगृह व्यवस्था नसल्याने प्रादेशिक 


दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर यांनी नियमानुसार इ-निविदा प्रक्रिया राबवून न्युनतम 


निविदाधारक मे.मेळघाट कोल्ड चैन प्रा.लि.भोवरी (नागपूर या ठेकेदारास देशी कुकींग बटर 


साठवणूकीचा ठेका देण्यात आला आहे. मे.मेळघाट कोल्ड चैन प्रा.लि.भोवरी (नागपूर) 


अतिशितगृहात माहे मे २०२० ते नोव्हेंबर २०२० या ७ महिन्यांच्या कालावधीतील देशी कुकींग बटर 


साठवणूकीचा तपशिल व त्यासाठी झालेला खर्च याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे. 


अ. तपशिल मे.२०२० जून २०२० | जुलै २०२० 
क्र z. क्‌. क्‌. 
ha आरंभीची शिल्लक देशी कुकोंग बटर ६३.४०| ७२.०६ १०८.३४ 
साठवणूक मे.टन 
२ | साठवणूकीचा प्रति महिना प्रति टन दर ९५,१००/-| १,०८,०९०/-  १,६२,५१०/- 
रु.१,५००/- लोडिंग अनलोडिंग वाराईसह 
प्रमाणे 
३ | जमा तसेच विक्री तपशिल यातील साठवणूक ३,७७१/-। ३८,०५९/- शि 
चार्जेस फरक 
एकूण ९८,८७१/- | १,४६,१४९/- | 9,82,490/- 
५ | अधिक जीएसटी १८% १७,७९७/-| २६,३०६/-। २९,२५२/- 
६ देयकाची एकूण रक्‍्कम₹. १,१६,६६८/-|  9,02,844/-]} १,९१,७६२/- 


यांचे 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुवियो १३१७/प्र.क्र.२२४/पदुम-९ 


अ. तपशिल ऑगष्ट २०२० | सप्टे.२०२० । ऑक्टो. २०२०) नोव्हे.२०२० 

क्र. 5 x a4 xx 

4 आरंभीची शिल्लक देशी PHM बटर 90¢.38|  १४२.१२ १४२.१२ १४२.१२ 
साठवणूक मे.टन 

२ | साठवणूकोचा प्रति महिना प्रतिटन 9,§2,490/-| २,१३,१८०/-। २,१३,१८०/- | २,१३,१८०/- 
दर रु.१,५००/- लोडिंग अनलोडिंग 
वाराईसह प्रमाणे 

३ | जमा तसेच विक्रो तपशिल यातील २५,२७५/- a a oe 
साठवणूक चार्जेस फरक 

| 8 | एकूण १,८७,७८५/-| २,१३,१८०/-|। २,१३,१८०/- | २,१३,१८०/- 
अधिक जीएसटी १८% ३३,८०२/- ३८,२७२/-। ३८,२७२/- | 3¢,202/- 

देयकाची एकूण रक्‍कम ₹. 2,29,4C0/-|  2,49,442/-] २,५१,५५२/-| २,५१,५५२/- 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी मे.मेळघाट कोल्ड चैन प्रा.लि.भोवरी (नागपूर) यांचे शितगृहात 
माहे मे २०२० ते नोव्हेंबर २०२० या ७ महिन्यांच्या कालावधीत देशी कुकींग बटरची साठवणूक केली 
असल्याने साठवणूकीपोटी झालेला एकूण खर्च ₹.१४,५७,१२८/- इतकी रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता 
मिळणेबाबत दि.१६/०२/२०२१ च्या पत्रान्वये शासनास विनंती केलेली आहे. त्यानुसार मे.मेळघाट कोल्ड 
चैन प्रा.लि.भोवरी (नागपूर) यांना देशी कुकींग बटरची साठवणूक केलेल्या अतिशितगृहाच्या भाडयाची 
रक्‍कम ₹.१४,५७,१२८/- (अक्षरी रुपये चौदा लक्ष सत्तावन्न हजार VHS अठ्ठावीस मात्र) इतकी रक्‍कम अदा 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर ज्ञापन शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम/ भाग-२, 
दि.१७/०४/२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८,मधील भाग पहिला उपविभाग १ अ.क्र. १० मधील 
नियम क्र.११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मित खर्च नियम १९६५ मधील नियम १४७ (क) खालील टिप- (१) 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
प्रस्तूत प्रयोजनार्थ होणारा खर्च शासकीय दूध योजना, अकोला यांचे लेखाशिर्ष- २४०४ दुग्धव्यवसाय 
विकास विभाग (२२७) शासकीय दूध योजना, अकोला (०३) (०३) (२४०४१३२८) संस्करण (१४) भाडेपट्टी, 
कर व स्वामित्वधन या लेखाशिर्षामधून सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१५१२२२५७२३०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
UJWAL BHALCHANDRA 
SALVI 


(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,वरळी,मुंबई-४०००१८. 


Wd :- 9) महालेखापाल (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र -१/२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुवियो १३१७/प्र.क्र.२२४/पदुम-९ 


उप आयुक्त (वित्तीय सल्लागार), दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,वरळी,मुंबई-१८. 
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर 
व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, अकोला. 
मे.मेळघाट कोल्ड चैन प्रा.लि.भोवरी (नागपूर) 
कोषागार/उपकोषागार अधिकारी, अकोला. 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


